“छत्रपती शिवाजी महाराज शोतकरी सन्मान 
योजना २०१७” या योजनेच्या तक्रारींचे निवारण 
करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण ०७१९/प्र.क्र.८७/२-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०६१७ / 
प्र.क्र.१२७/२-स दि. २८.६.२०१७, दि. ८.९.२०१७, दि.७.१२.२०१७, 
दि.२८.२.२०१८, दि.३१.३.२०१८, दि.१६.४.२०१८ व दि.२.५.२०१८ 
२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन शुद्धीपत्र क्रमांक कृकमा ०६१७/ 
प्र.क्र.१२७/ २-स दि. ५.७.२०१७, दि.२०.७.२०१७ व दि.१२.१२.२०१७ 
३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा ०४१८ / 
प्र.क्र.५३/२-स दि. ९.५.२०१८ व दि.५.६.२०१८ 
४) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०४१८ / 
प्र.क्र.५३/ २-स दि. २१.५.२०१८ 
५) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०७१८ / 
प्र.क्र.११८/ २-स दि.१०.८.२०१८ 
६) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक कृकमा ०६१८ / 
प्र.क्र.१०६/ २-स दि.३०.६.२०१८, दि.२९.९.२०१८, दि. १९.१२.२०१८, 
दि.८.३.२०१९ व दि.२५.६.२०१९ 
७) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक कृकमा १०१८/ 
प्र.क्र.१५५/२-स दि. १३.२.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्यामध्ये सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे 
कर्जबाजारी झालेल्या शहोतक-यांना दिलासा देण्यासाठी दि.२४.६.२०१७ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजना २०१७” घोषित करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यामध्ये संदर्भाधीन 
शासन निर्णय/ शासन शुध्दीपत्रान्वये वेळोवेळी बदल करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत 
वेळोवेळी ग्रीन लिस्ट निर्गमित करुन त्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती करण्यात येते व 
लाभार्थ्यांना कर्ज/ बचत खात्यावर योजनेचा लाभ देण्यात येतो. तथापि ब-याच कर्ज खात्यांवर 
अपुरी माहिती, चुकीची माहिती चुकीचे फ्लॅगिंग इ. कारणांमुळे प्रक्रिया करणे शकय झाले नाही. 
सबब सदर योजनेचा लाभ अद्यप मिळाला नसल्याबाबत अनेक शोतक-यांच्या तक्रारी शासनाकडे 
तसेच सहकार विभागाच्या विविध कार्यलयाकडे प्राप्त होत आहेत. तसेच सदर योजनेचा लाभ 
मिळालेल्या शेतक-यांना बँकांकडून नव्याने कर्जपुरवठा केला जात नाही अशाही तक्रारी 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०७१९/प्र.क्र.८७/२-स 


शासनाकडे व सहकार विभागातील कार्यालयाकडे प्राप्त होत आहेत. त्यानुषंगाने होतक-यांच्या 
तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७" या 
योजनेअंतर्गत शेतक-यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तालुकास्तरीय 
समिती गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


१ ।सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (संबंधित तालुका)  ।अध्यक्ष 


२ 'जिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँकेचा तालुक्यातील प्रतिनिधी |सदस्य 


३ अग्रणी dear तालुक्यातील प्रतिनिधी सदस्य 
४ | dear परिक्षक (संबंधित तालुका) सदस्य 
५ ।सहकार अधिकारी (ग्रेड-१) सदस्य सचिव 


सदर समितीने दर आठवडयात बैठक घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान 
योजनेच्या अनुषंगाने प्राप्त होतक-यांच्या तक्रारींचे निवारण करावे. सदर समिती ही योजना 
चालू असेपर्यंत कार्यरत राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७१२१६४६४३१४०२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ramesh 
Shankarrao Shingte = 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. मंत्री, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, वने यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


8) मा. मंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा. मंत्री, सहकार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०७१९/प्र.क्र.८७/२-स 


७) मा. मंत्री, कृषि यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

९) मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 

१०) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

१२) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

१३) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

१४) चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे. 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 

१६) सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) सहकार अधिकारी (ग्रेड-१) (सवी 

१८) लेखा परिक्षक (सर्व) 

१९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 
२०) प्रबंधक, जिल्हा अग्रणी बॅक (सर्व) 

२१) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


